महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक : बीजीटी- २०२१/प्र.क्र.२२/आरोग्य-३ 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
१०वा मजला, संकुल इमारत, 
जी. टी. रुग्णालय, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २५.०३.२०२१. 


प्रति, 

सचिव, (बांधकामे) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 


विषय : मार्च २०२१ च्या पुरवणी मागणीद्वारे मंजुर करण्यात आलेला निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महादेय, 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत बांधकामासाठी मार्च, २०२१ च्या पुरवणी 
मागणीद्वारे स्त्री रुग्णालय, अमरावती येथे अतिरिक्‍त २०० खाटांचे रुग्णालयाचे बांधकामासाठी 
रु.६.८०कोटी निधी मंजुर करण्यात आलेला आहे. सदर कामासाठी दिनांक १२.०४.२०१३ च्या शासन 
निर्णयान्वये रु.४५.६१ कोटीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर 
इमारतीचे बांधकाम चाळू असून त्यासाठी सदर कामेपूर्ण करण्यासाठी रु.६.८० कोटी निधी खाळील 
प्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम विभागास हस्तांतरीत करण्यात येत आहे. 


(रु. कोटीत) 
अ.क्र. मुख्य लेखाशिर्ष हस्तांतरीत 
निधी 
| मोठी रुग्णालये ६.८० 
लेखाशिर्ष  ४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील 


भांडवली खर्च, 

०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य)- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- 
इमारती, ११०- रुग्णालय व दवाखाने, 

(१)(अ) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, 

(००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१०००१४), 

५३- मोठी बांधकामे 


सदर निधी दुसर्‍या कामावर खर्च करावयाचा झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाची 
परवानगी घेण्यात यावी. विभागाच्या परवानगी शिवाय इतर कोणत्याही कामावार निधी खर्च करण्यात 
येवू नये. 


सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२४१४२८३९८११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ब Digitally signed by Roshani 
R 0 5 h a Nn | Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D j n es h Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Public 
Health Department 


Kad am P at | | a 103.25 12:29:25 
(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


Ee) 


आयुक्त, आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई. 

संचाळक-१ आरोग्य सेवा, मुंबई 

संचालक - २ आरोग्य सेवा, पुणे. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 


AN AD 


*-> arr £-> १ 


०८ 


